सन २०१८-१९ करिता कृषि उन्नती योजना- 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-वाणिज्यिक 
पिकांकरिता (कापूस, ऊस) ₹३६.६३ लक्ष 
निधी अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : असुअ-१०१८/प्र.क्र. ७८/४-अ. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २४ जुले, २०१८ 


वाचा:- 


१. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण/२०१७-प्र.क्र.३१/१७-अ, दि .१९/०४/२०१७ 

२. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ दि. ०२/०४/२०१८. 

३. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. ०४१८/प्र.क्र.१५५/१४-अ, दि.२७/०४/२०१८. 

४. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र. 
No.2-8/2094 -0)-॥/ दि. ०३.०५.२०१८ 

५. कृषी आयुक्तालयाचे दि.२१.०५.२०१८ चे ई-मेल. 

६. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. ओओपी-२०१८/प्र.क्र.४६ /४-अे, दि.२३/०५/२०१८. 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाने सन २०१४-१५ पासून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत ऊस व कापूस या वाणिज्यीक पिकांवर 
आधारीत पिक पध्दतींचा समावेश केला आहे. सदर अभियानांतर्गत समाविष्ट पिकांच्या उत्पादन व उत्पादकतेत वाढ 
करणे, शेत जमिनीची सुपीकता व उत्पादकता वाढविणे, रोजगारांची संधी निर्माण करणे व शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात 
वाढ करणे ही या अभियानाची प्रमुख उद्दीष्टे आहेत. 


राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान वाणिज्यिक पिकांकरीता संदर्भाधिन दि.२३ मे, २०१८ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये ₹ ७९३.४० रकमेच्या कृती आराखड्यास मंजूरी प्रदान करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या दिनांक १२ 
जून, २०१८ रोजीच्या पत्रान्वये पहिल्या हप्त्यात ₹ २४८.८७ लक्ष निधी राज्यास प्राप्त झाला आहे. त्यापैकी राष्ट्रीय 
अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत वाणिज्यिक पिकांकरीता (कापूस,ऊस) अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी केंद्र हिस्सा रु.२१.९८ 
लक्ष व राज्य हिस्सा रु.१४.६५ लक्ष असा एकूण रु. ३६.६३ लक्ष निधी वितरणाबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे :- 


शासन निर्णयः 
१. सन २०१८-१९ करिता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत वाणिज्यिक पिकांकरिता (कापूस ,ऊस) अनुसूचित 
जाती केंद्र व राज्य हिस्स्याचा अनुक्रमे ६०:४० अर्थसहाय्याच्या प्रमाणात एकूण रु.३६.६३ लक्ष निधी ( रुपये 
छत्तीस लक्ष AAS SIR फक्त) आयुक्त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. सदर निधीचे पीक निहाय तसेच केंद्र व राज्य हिस्स्याचे विवरण पुढीलप्रमाणे 

आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-१०१७/प्र.क्र.२७/४-ओ 


(रु.लाख) 
अ. । राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अनुसूचित जाती प्रवर्ग 
क्र. | अभियानअंतर्गत । कृद्रहिस्सा ६०%) | राज्य हिस्सा ७०% | एकूण वितरीत निधी 
वाणिज्यिक पिके 
धि कापूस ५.४० ३.६० ९.०० 
२. | ऊस १६.५८ ११.०५ २७.६३ 
एकूण २१.९८ १४.६५ ३६.६३ 


२. परिच्छेद १ मध्ये नमूद केल्यानुसार कापूस पिकांकरिता केंद्र हिस्स्याचा रु.५.४० लक्ष निधी (रुपये पाच लक्ष 
चाळीस हजार फक्त) आणि राज्य हिस्स्याचा रु. ३.६० लक्ष निधी (रुपये तीन लक्ष साठ हजार फक्त) असा 
एकूण रु.९.०० लक्ष निधी ( रुपये नऊ लक्ष फक्त) वितरीत करण्यात येत आहे . 

३. परिच्छेद १ मध्ये नमूद केल्यानुसार ऊस पिकांकरिता केंद्र हिस्स्याचा ₹ १६.५८ लक्ष निधी (रुपये सोळा लक्ष 
अठ्ठावन्न हजार फक्त) आणि राज्य हिस्स्याचा ₹ ११.०५ लक्ष निधी ( रुपये अकरा लक्ष पाच हजार फक्त) 
असा एकूण ₹ २७.६३ लक्ष निधी ( रुपये सत्ताविस लक्ष AME Soe फक्त) वितरीत करण्यात येत आहे. 


४. परिच्छेद क्र. १ते ३ मध्ये नमूद केल्यानुसार, कापूस, ऊस या पिकांकरिता वितरीत केलेला अनुसूचित जाती 
प्रवर्गाचा निधी सन २०१८-१९ मध्ये पुढील लेखाश्रिर्षाखाली अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतुदीतून खर्ची 


टाकावा:- 
केंद्र/ लेखाशिर्ष 
राज्य अनुसूचित जाती प्रवर्ग 
हिस्सा 
कापूस ऊस 


मागणी क्रमांक डी-३ 
२४०१- पीक संवर्धन 
,१०८ वाणिज्यीक पिके 


केद्र मागणी क्रमांक डी-३ 
हिस्सा । २४०१- पीक संवर्धन 
१०८ वाणिज्यीक पिके 


(००) (७८९) अनुसूचित जाती उपयोजना, 
(०१)(०९) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- 
कापूस) केंद्र हिस्सा (६०%) 

(केंद्र पुरस्कृत योजना) (2809A 2019) 
(योजनांतर्गत)(दत्तमत) 
३३ अर्थसहाय्य 


(७८९) (००)अनुसूचित जाती उपयोजना, 
०७) (०२राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- 

ऊस) केंद्र हिस्सा ६०%) 

(केंद्र पुरस्कृत योजना) (Q¥09A9¢ 9) 

(योजनांतर्गत) (दत्तमत) 

३३ अर्थसहाय्य 


राज्य 
हिस्सा 


मागणी क्रमांक डी-३ 

२४०१- पीक संवर्धन 

१०८, वाणिज्यीक पिके 
००)(७८९)अनुसूचित जाती उपयोजना, 


केंद्र पुरस्कृत योजना) 
योजनांतर्गत) (दत्तमत) 
३३अर्थसहाय्य 


( 
( 
(राज्य हिस्सा ४०%) 
( 
( 


०१)(१०राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- कापूस 


(२४०१५२१६) 


मागणी क्रमांक डी-३ 

२४०१- पीक संवर्धन 

१०८, वाणिज्यीक पिके 

(००)(७८९)) अनुसूचित जाती उपयोजना, 
(०१)(०८ राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- 
ऊस) राज्य हिस्सा ४०%) 

(केंद्र पुरस्कृत योजना) (2¥09A982) 
(योजनांतर्गत) (दत्तमत) 

३३ अर्थसहाय्य 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-१०१७/प्र.क्र.२७/४-ओ 


कवि 


qo. 


या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत वाणिज्यिक पिकांकरिता (कापूस,ऊस) उपलब्ध 

करुन देण्यात येणाऱ्या एकूण ₹३६.६३ लक्ष रक्कमेचे जिल्हा निहाय/ कार्यालय निहाय वाटप करण्याकरिता 

संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांना प्राधिकृत करण्यात येत असून त्यांनी BOS प्रणालीद्वारे जिल्हयांना निधी 
वितरीत करावा व जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांनी सदर निधी कोषागारातून आहरीत करुन PFMS 
प्रणाली संलग्न बँक खात्यावर जमा करावा व अनुदानाची संपूर्ण अदायगी PEMS प्रणालीद्वारे करावी. 

या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेल्या ₹३६.६३ लक्ष निधीचे विविध कार्यालयांच्या 
स्तरावर कोषागारातून आहरण व वितरणाकरिता खालील अधिकाऱ्यांना त्या-त्या स्तरावर नियंत्रण 
अधिकारी आणि आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे- 


a.) कार्यालय नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण अधिकारी 

क्र 

गि . कृषी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण, कृषी सहायक संचालक (लेखा-१, कृषी 
आयुक्‍ताळय आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, पुणे 

२. जिल्हा अधीक्षक 'जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी  'सिंबंधित जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी 
कृषि अधिकारी यांच्या कार्यालयातील लेखा अधिकारी 


केंद्रिय कृषि मंत्रालयाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत सन २०१८-१९ करिता वार्षिक कृती आराखड्यास 
संदर्भाकित दि.२३ मे, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतेनुसार, तसेच चालू 
वर्षी अभियानाकरिता मंजूर केलेल्या कृति आराखड्यानुसार आणि वेळोवेळी केंद्रीय कृषि मंत्रालयाने दिलेल्या 
दिशानिर्देशानुसार सदर अभियानाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील , याबाबत संचालक (विस्तार 
व प्रशिक्षण) यांनी राज्यस्तरावरुन अभियानाचे संनियंत्रण करावे, त्याचप्रमाणे अभियानाच्या प्रभावी 
अंमलबजावणी व संनियंत्रणाकरिता वेळोवेळी अधिनस्त कार्यालयांना निदेशित करावे. 

संबंधित जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकाऱ्यांनी / तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी अभियानाकरिता लाभार्थ्यांची 
निवड करुन अभियानांतर्गत समाविष्ट कार्यक्रम राबविण्याच्या दृष्टीने लाभार्थ्यांची यादी तालुका स्तरावर 
संकलित करावी. सदर यादीमध्ये शेतकऱ्याचे नांव, गांव, सर्वे/गट क्रमांक या बाबींसह, मोबाईल/दुरध्वनी 
क्रमांक, बँक खाते क्रमांक, आधार क्रमांक इ. बाबीची माहिती संकलित करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे 
अभियानांतर्गत निवडण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांची यादी निधी प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसांमध्ये कृषी 
विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांची 
राहील. 

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत विविध घटकांतर्गत लाभार्थी शहोतकरी निवडतेवेळी अल्प व अत्यल्प भू- 
धारक शेतकऱ्यांना वा सदर शेतकऱ्यांच्या गटांना प्राधान्य देण्यात यावे, त्याचप्रमाणे अभियानांतर्गत वैयक्तिक 
लाभाच्या सर्व घटकांखाली 'आधार क्रमांकाशी' संलग्न लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर अनुदान जमा करण्याची 
(Direct Benefit Transfer) कार्यवाही करावी. 

“उन्नत शेती - समृद्ध शेतकरी” या मोहिमेच्या संदर्भाकित दि. २७ एप्रिल, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
तसेच, लाभार्थ्यांना थेट लाभ हस्तांतरणाबाबत (DBT) संदर्भाकित दि. १९ एप्रिळ, २०१७ रोजीच्या शासन 
निर्णयांन्वये कृषी विभागाच्या प्रचलित योजनांतर्गत विविध घटकांची अंमलबजावणी कशाप्रकारे करावी 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-१०१७/प्र.क्र.२७/४-ओ 


११८ 


१२. 


93. 


१४. 


प्रति: 


याबाबत मार्गदर्शक सूचना विहित केलेल्या आहेत. सदर दोन्ही शासन निर्णयातील सूचनांनुसार राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियानांतर्गत-वाणिज्यिक पिकांच्या सर्व घटकांची अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सर्व लाभार्थी होतकऱ्यांच्या होतावर हाती घेण्यात आलेल्या कार्यक्रामाची प्रत्यक्ष तपासणी त्या-त्या गावातील 
कृषी सहायकांनी करावयाची असून, त्यांनी आपला अहवाल तालुका कृषी अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हा अधीक्षक 
कृषी अधिकाऱ्यांना सादर करावयाचा आहे. त्याचप्रमाणे, कृषी सहायकांचे अहवाल प्राप्त होताच सदर 
कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात आलेल्या कामांच्या पर्यवेक्षीय तपासणीचे उचित प्रमाण संचाळक (विस्तार व 
प्रशिक्षण) यांनी मार्गदर्शक सूचनेमध्ये विहित करावे. 


या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा तसेच 
निधी विनियोगाच्या अनुषंगाने संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास 
सादर करावे. सदर उपयोगिता प्रमाणपत्राच्या आधारे अपर मुख्य सचिव (कृषी) यांच्या स्वाक्षरीने सदर निधीचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास निर्गमित करण्यात येईल. 


केंद्र सहाय्यीत योजनकरिता निधी वितरणासाठी वित्त विभागाचे संदर्भाधीन शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं- 
२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ दि. ०२ एप्रिल, २०१८ नुसार विहीत करण्यात आलेल्या अटींची पूर्तता होत आहे. 
सबब, सदर शासन परिपत्रकान्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार हा शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे . 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०७२४१२५८३८८५०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge 
. DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture And 
S h ia ka nt ADF Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e 1 2fe1 9b8965025d482b1 beef 
ffaa62085c34db6bfd8c, 


C h a n d fa ka nt A Nn d g e serialNumber=d8d9626c9e038380cd235c048f20d7ce74cffd3a 


95f2ac3c192e9c991f358271, cn=Shrikant Chandrakant Andge 
Date: 2018.07.24 12:59:38 +05'30' 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


. मा. मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


मा. राज्य मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


३. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानसभा ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 


र्‌. 
१०, 
११. 


मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानपरिषद ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 


. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग ,मंत्रालय, मुंबई 

. अपर मुख्य सचिव (कृषि) ,कृषि व पदुम विभाग ,मंत्रालय, मुंबई. 


आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-१०१७/प्र.क्र.२७/४-ओ 


१२. सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 

१३. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 

१४. महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 
१५. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१८. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 

१९. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 
२०. निवड नस्ती-४ओ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


